साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे 
चरित्र साधने प्रकाशन समितीस मुदतवाढ 
देणेबाबत व समिती पुनर्गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
सुधारित शासन निर्णय क्रमांक : समिती-११११/(प्र. क्र.८४/१६)/समन्वय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : १ जुले, २०१९. 


वाचा - 
१. शा.नि.क्र. : ळोअसो-१२१२/(प्र.क्र.१४०/१२)/समन्वय, दि. १६.०६.२०१४. 
२. शा.नि.क्र. : डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय, दि. १८.११.२००९. 
३. शा.नि.क्र.समिती-११११/(प्र.क्र.८४/१६)/समन्वय, दि.०७.०६.२०१९. 
प्रस्तावना- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ 
साठे यांचे चरित्र साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे चरित्र 
साधने प्रकाशन समिती या समितीची स्थापना प्रारंभी ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी करण्यात आळी 
आहे. डॉ.मिलिद माने, विधानसभा सदस्य यांच्या विनंतीनुसार सदर समितीस मुदतवाढ देणे व 
नविन समितीचे पुनर्रचना करण्याबाबत संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये आदेश निर्गमित 
करण्यात आले होते. त्यामध्ये अंशत: बदल करुन खालीलप्रमाणे सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


शासन निर्णय- श्री. अण्णाभाऊ साठे यांची ग्रंथसंपदा प्रकाशित करण्यासाठी व या ग्रंथांना 
महाराष्ट्रात, देशात व परदेशात मोठी मागणी असल्याने, त्यांच्याशी संबंधित सर्व अप्रकाशित 
साहित्य, लेखन, संशोधनाची कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी सध्या कार्यरत असलेल्या साहित्यरत्न 
लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे चरित्र साधने प्रकाशन समितीस दि. १६.०६.२०१६ पासून 
दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. त्याचबरोबर सदर साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे चरित्र साधने प्रकाशन 
समितीचे खालीलप्रमाणे पुनर्गठन करण्यात येत असून, या पुनर्गठित समितीस दि.०१.०३.२०१९ 
पासून पुढील ३ वर्षे कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-११११/(प्र. क्र.८४/१६)/समन्वय 


परिशिष्ट -“अ” 


साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे चरित्र साधने Wear समिती 


a अध्यक्ष मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) 

2 उपाध्यक्ष मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) 

१ | eR अमुस/प्रधान सचिव/सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) 
४ । निमंत्रित संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

S| निमंत्रित श्री. उत्तम बंडू तुपे, पुणे 

६ | निमंत्रित डॉ. धर्मराज साठे, पुणे 

७ ।सदस्य श्री.शिवाजी खंडु कांबळे, नांदेड 

८ ।सदस्य शाहीर वीण अवघडे, चिचवड 

९ ।सदस्य श्री.अंबाराव सगट, कन्नड, औरंगाबाद 

ae सदस्य श्री. दादासाहेब सोनवणे, पुणे 

a सदस्य श्री.धोंडीराम वाडकर 

१२ | सदस्य श्री.नामदेव कांबळे, अमरावती 

१३. | सदस्य डा. सुनिल भंडगे, पुणे 

१४ । सदस्य श्री. संपत जाधव, पुणे 

५ ।सदस्य श्री. बळीराम गायकवाड, मुंबई 

१६ । सदस्य डा. सुवर्णा रावळ, ठाणे 

१ । सदस्य श्री. दिलीप अर्जुने, जालना 

१८ ।सदस्य सचिव श्री.जालिदर कांबळे, पुणे, 

१५६. | Pe संचालक, शासकीय मुद्रणालये लेखन सामुग्री व प्रकाशने 


३. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय, दि.१८.११.२००९ अन्वये सदस्य 
सचिवांच्या कामकाजाबाबत जी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आलेली आहेत, तीच मार्गदर्शक 
तत्वे या समितीच्या सदस्य-सचिवांची राहतील. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०७०११६५०२८५४०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 

SIDDHARTH KHARAT : 

(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


51029 
शान KHARAT 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


ष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती-११११/(प्र. क्र.८४/१६)/समन्वय 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, विधानमंडळ, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.सचिव (उ.व तं.शि.विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. सर्व विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण. 

.सदस्य सचिव, कार्यरत साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे चरित्र साधने 
प्रकाशन समिती ,(संचालक, उच्च शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे. यांचेमार्फत) 

.सर्व सदस्य, पुनर्गठीत साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे चरित्र साधने प्रकाशन 
समिती ( संचालक, उच्च शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे. यांचेमार्फत) 

१२.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१३.महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

१४.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, पुणे 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे 

१६.संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे 

१७.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती (समन्वय). 


धिक, 
छ 


ae) 
me) 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


